महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शोतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या 
अनुषंगिक/खर्चासाठी अर्थसहाय्य 
(२४२५ २४१७) ((॥7८००7०/००६/) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक,क्रमांक: सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- १० मार्च,२०२२ 
संदर्भ:- १) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- 

नाफेड खरेदी/जाहिरात/२०२१-२२/४१२,दिनांक ४ ऑगस्ट,२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, 

क्रमांक:- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून,२०२१ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

क्रमांक: सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स, दिनांक १० जानेवारी,२०२२ 


शुध्दीपत्रक:- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडमार्फत 
खरेदी केलेल्या शेतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची अर्थसहाय्य 
(२४२५ २४१७) या लेखाशिर्षाखाली हंगाम २०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० पर्यंत किमान आधारभूत 
किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने खरेदी याबाबत वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची देयके अदा 
करण्यासाठी पणन महासंघास रुपये ७५.०० लाख (रुपये पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास संदर्भाधिन क्रमांक ३ वरील दिनांक १०.०१.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ व ओळ क्रमांक २ मधील “श्री. सु.ल.काठोळे, 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२” या 
ऐवजी “श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी असे वाचावे . 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१११७५८१४०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunanda M Ghadyale 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाळांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक निर्णय क्रमांकः सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

८. अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 
१०.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१३.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७.निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९.अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


